केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमातंर्गत (PMIVK) 
अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टक्लास 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी योजनेच्या SNA खात्यामधून 
केंद्र + राज्य हिऱ्यातील निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०३/का.०७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo 032 
दिनांक: - १०/११/२०२३ 


संदर्भ:- 

१. अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्या ३१ व्या Empowered Committee च्या 
बैठकीचे इतिवृत्त दि.१९/०२/२०२१ 

२. अवर सचिव, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १३/६६/२०२१- 
MsDP-MOMA, दि.२६/०३/२०२१. 

३. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-७ दि.२८/१०/२०२१. 

४. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-७ दि.३०/०३/२०२२. 

५. सह सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीच्या दि.२०/०९/२०२२ रोजी 
आयोजीत केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-२०२०/प्र.क्र.०३/का-७ दि.२४/०२/२०२३. 

७. सह सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीच्या दि.२७/१०/२०२३ रोजी 
आयोजीत केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) 
गठित शाक्‍तिप्रदान समितीने दि.१९/०२/२०२१ रोजी झालेल्या ३१ व्या बैठकीत राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्रातील १४८० झाळांमध्ये स्मार्टकलास प्रकल्प राबविण्यासाठी एकूण रु.३७,५९,२०,०००/- (सदतीस कोटी 
एकोणसाठ लाख वीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पासाठी निधी 
वितरणाकरीता केंद्र + राज्य हिळ्याचे प्रमाण ६०: Yo असे आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ H. (2) येथील आदेशाद्वारे 
CCHS प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र हिऊ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रु.६७६.६५/- इतकी रक्‍कम 
वितरित केली आहे. संदर्भ क्र. ३, ४ व ६ नुसार प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता केंद्र हिऊ्यातील रु.१९०८.३५४/- 
लाख तसेच त्याससमरुप राज्य हिश्यातील रु.१२७२.४१७/- लाख असा केंद्र व राज्य हिकश्‍्यातील एकूण 
रू.३१८०.७७१/- लाख इतका Pelt 4. टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (TCIL) कंपनीला वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
२. सन २०२२-२३ पासून केंद्र शासनाकडून प्रकल्पनिहाय निधी वितरीत करण्यात येत नाही. जर केंद्र 
शासनाकडून एखाद्या प्रकल्पाकरीता अगोदरच वितरीत करण्यात आलेला निधी राज्य शासनाकडे उपलब्ध असेल 
तर उपलब्ध असलेला निधी गरजेनुसार दुसरा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरीता वापरून, प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण 
करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०३/का.०७ 


३. सदर मार्गदर्शक सूचना विचारात घेता, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत (PMIVK) व्यवस्थापक, 
TCIL नवी दिल्ली यांनी राज्यातील मान्यताप्राप्त गटातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टक्ळास 
प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र - राज्य हिछ्यातील उर्वरीत निधी वितरीत करण्याबाबत केलेल्या विनंतीनुसार केंद्र 
हिऱ्यातील उर्वरीत रू.२३८.५३६६१२/- लाख तसेच त्याससमरुप वितरीत करावयाचा राज्य हिळ्यातील 
रू.१५९.०२४४०८/- लाख असा एकूण रू. ३९७.५६१०२/- लाख इतका निधी योजनेच्या 91918 Nodal 
Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून मे. टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (TCIL) या भारत 
सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीस प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

व्यवस्थापक, मे.टी.सी.आय.एल. कंपनी यांनी अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रात स्मार्टक्लास प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिऊ्यातील उर्वरीत निधी वितरीत करण्याची विंनती केली आहे. त्यानुषंगाने 
योजनेच्या Single Nodal Account मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून केंद्र हिऱर्यातील रू.२३८.५३६६१२/- 
लाख तसेच त्याससमरुप वितरीत करावयाचा राज्य हिळ्यातील रू.१५९.०२४४०८/- लाख असा केंद्र व राज्य 
हिऱड्यातील एकूण रू. ३९७.५६१०२/- लाख इतका निधी मे.टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (TCIL) 
या भारत सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीस अंमलबजावणीकरीता खालीलप्रमाणे मंजूर करुन वितरित 
करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रकल्पाचे नाव:- अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्टकलास प्रकल्प. (रु.लाखात) 
हं युनिटची | प्रती केंद्र राज्य एकूण वितरीत निधी वितरीत करावयाचा निधी 
संख्या युनीट aa हिस्सा 
किमत केंद्र राज्य केंद्र राज्य 
P| eae ea oan foe an 7 ha i. Lo 
[eel 1480 2.54 2255.52 1503.68 3759.20 | 1908.35 | 1272.42 | 238.536612 159.024408 
एकूण 1480 2.54 2255.52 1503.68 3759.20 | 1908.35 | 1272.42 | 238.536612 159.024408 


२. केंद्र शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी 
विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली (PFMS) 
व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
> प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम या योजनकरीता Single Nodal Agency म्हणून अवर 
सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
> तसेच सदर योजनेचे SNA खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आले आहे. 
सदर योजना PFMS प्रणालीवर Map करण्यात आली आहे. 
३. सन 2022-23 या वर्षात प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये 
स्मार्टकलास प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विविध कामांना वितरीत केलेला व त्यासमरूप वितरीत 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०३/का.०७ 


करावयाचा राज्य हिरऱ्यातील निधी योजनेच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या 
SNA खाते क्र.40533345678 व ॥55$७ CODE - SBIN0061524 खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. 

जमा करण्यात आलेल्या योजनेच्या SNA खात्यामधून उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र. (९) व (१०) प्रमाणे 
मंजूर करण्यात आलेला केंद्र व राज्य हिछ्यातील उर्वरीत रू.३९७.५६१०२/- लाख इतका निधी PFMS 
प्रणालीव्दारे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये 
स्मार्टक्लास प्रकल्प राबविण्यासाठी मे. टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (01) यांना वितरीत 
करण्यात यावा. 


४. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. सदर 
रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित अंमलबजावणी अधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेश / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा 
अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्यक राहील. 

प्‌. सह सचिव, (विद्यार्थी विकास) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांनी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत 
राज्यातील मान्यताप्राप्त गटातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्मार्ट क्लास प्रकल्प राबविण्यासाठी 
निधी मागणीच्या प्रस्तावासोबत मे.टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड (0॥_ यांनी सादर केलेली 
विहित नमुन्यातील निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR), (अद्ययावत 
छायाचित्रासह) शासनास सादर करावीत. 


६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अट क्र. 
२७ अन्वये प्रशासकीय विभागस प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ मधील कार्यपद्धती व अटींची पुर्तता करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov inal संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३१११०१११४४७२३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANAND NARAYANRAO BHONDVE 
A N A N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a11586f7ebf5942c9727d91c8c251f01dab61da28a6226 
N A RAYA N R A O 4d92646e4dc3827d4d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serial INumber=D040EF80427E869FA7C6F2F326EAF61F9B45912 
94C9BE6229580E816D54D3859, cn=ANAND NARAYANRAO 


BHONDVE sine 
Date: 2023.11.10 11:14:52 +05'30" 


(आ.ना.भोंडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

३. सह सचिव (विद्यार्थी विकास) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
सह संचालक,(प्राथमिक शिक्षण) शिक्षण संचालनालय,पुणे. 

५. संचालक, टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड ((0॥_,नवी दिल्ली. 


A 


= 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२० /प्र.क्र.०३/का.०७ 


६. अवर सचिव, रोख शाखा, अल्पसंख्याक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

७. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय,मुंबई. 

८. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्रालय,मुंबई. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

११. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नविन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती, (का.७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


